शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.२९/नियोजन-२ 


बुलडाणा 


जिल्ह्यातील चिखली, 


बुलडाणा व मेहकर तालुक्‍यातील 
प्रमुख जिल्हा मार्ग रस्ते राज्यमार्ग 
म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक - २१ फेब्रुवारी, २०२३ 


पहावे :- मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांचे पत्र 
जा.क्र./का-२(२)/ रस्ते दर्जोन्न्ती-बुलडाणा/२०२३/५८७,दिनांक ०२/०२/२०२३. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 
बुलडाणा जिल्ह्यातील चिखली, बुलडाणा व मेहकर तालुक्‍यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग रस्ते राज्यमार्ग 
म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. 


सदर रस्त्यांवरील गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर मागणी विचारात 
घेता, सदर रस्ते राज्यमार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांचा प्रस्ताव विचारात 
घेऊन बुलडाणा जिल्ह्यातील चिखली, बुलडाणा व मेहकर तालुक्‍यातील खालील प्रमुख जिल्हा मार्ग 
रस्ते राज्यमार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव सामाविष्ठ | साखळी क्रमांक | दर्जोन्नत दर्जान्नती 
रस्त्याचा व करावयाची । नंतरचा क्रमांक 
क्रमांक लांबी एकूण लांबी 
(कि.मी.) 

i प्रजिमा-२७ ते गिरोला सवणा | प्रमुख जिल्हा | (०/०० ते २७/००) | २७.०० | राज्यमार्ग 
दिवठाणा बोरगांव वसु खंडाळा म. | मार्ग- १२२ | २७.०० कि.मी. कि.मी. । क्रमांक-४५४ 
ते राज्यमार्ग ५४८ सीसी ते भालगांव 
रोहडा मेरा बु. प्रजिमा-३१ ला 
जोडणारा रस्ता. 

२. ।काटोडा रानअंत्री हिवारखेडा | प्रमुख जिल्हा | (0/00 ते १०/४००) | २५.१०० | राज्यमार्ग 
आमखेड एकलारा करतवाडी | मार्ग- १२५ |।१०.४०० कि.मी कि.मी. | क्रमांक-४५५ 
टाकरखेड करवंड श्रीकृष्णनगर | प्रमुख जिल्हा | (०/०० ते १४/७००) 
रस्ता. मार्ग- १३० | १४.७०० कि.मी 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.२९/नियोजन-२ 


उदयनगर तोरणवाडा असोला 
नार्हक किन्ही नाईक वडाळी मांडवा 
पारखेड फाटा पाथर्डी फाटा 
घाटबोरी ते टेंबुरखेड रस्ता. 


प्रमुख जिल्हा 
मार्ग- २२ 


(0/०० ते २४/६००) 
२४.६०० कि.मी. 


प्रमुख जिल्हा 
मार्ग- ४० 


(०/००ते ११/४००) 
११.४०० कि.मी. 


प्रमुख जिल्हा 
मार्ग-४१ 


(९/२००ते १३/८००) 
४.६०० कि.मी. 


४०.६०० 
कि.मी. 


राज्यमार्ग 
क्रमांक-४५६ 


राममा ७५३ ईं ते कोलारी किन्होळा 
सवणा हातणी वळती सोमठाणा 
दिवठाणा पेठ अन्वी शोेलगांव 
जहागीर मुंगसरी खैरव गांगलगांव 
रोहडा ते राममा ७५३ ऐ ला 
जोडणारा रस्ता. 


प्रमुख जिल्हा 
मार्ग- १२७ 


(०/००ते १५/००) 
१५.०० कि.मी. 


प्रमुख जिल्हा 
मार्ग- १२३ 


(०/००ते १६/२००) 
१६.२०० कि.मी. 


प्रमुख जिल्हा 
मार्ग-१३१ 


(०/००ते २०/५००) 
२०.५०० कि.मी. 


५१.५०० 


कि.मी. 


राज्यमार्ग 
क्रमांक-४५७ 


षु. 


WT ७५३ ई ते मढ Jatt 
तराळखेड मासरुळ धामणगांव 
डोमरुळ टाकळी  कुंभेफळ 
कुलमखेड मौढाळा म्हसला बु. 
बोधेगांव चांडोळ भडगांव ते रामा- 
२१४ ला जोडणारा रस्ता. 


प्रमुख जिल्हा 
मार्ग- २४ 


(०/००ते २३/२००) 
२३.२०० कि.मी. 


प्रमुख जिल्हा 
मार्ग-१३३ 


(०/००ते ९/५००) 
९.५०० कि.मी. 


प्रमुख जिल्हा 
मार्ग-१३४ 


(०/००ते १०/५००) 
१०.५०० कि.मी. 


४३.२०० 
कि.मी. 


राज्यमार्ग 
क्रमांक-४५८ 


एकूण 


१८७.४०० 
कि.मी. 


परिणामी रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील बुलडाणा जिल्ह्यातील राज्यमार्ग 
रस्त्यांच्या एकूण लांबी लांबीत १८७.४०० कि.मी. ने वाढ होवून राज्यमार्गाची एकूण लांबी (३२०२.५९० + 
१८७.४००) म्हणजेच ३३८९.९९० कि.मी. इतकी व प्रमुख जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १८७.४०० 
कि.मी. ने घट होऊन एकूण लांबी (३०३३.८५० - १८७.४००) म्हणजेच २८४६.४५० कि.मी. इतकी होईल. 
हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२३०२२२१२३३३०३२१८ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
GANPAT SANDIPAN : 
KACHARE 


(ग. सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१) विभागीय आयुक्त, अमरावती. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.२९/नियोजन-२ 


२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती. (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये 
बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल 
शासनास सादर करावा) 

3) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, अकोला. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 
२००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी 
प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाळ शासनास सादर करावा.) 


प्रत :- 
१) जिल्हाधिकारी, बुलडाणा. 
२) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, बुलडाणा. 
३) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बुलडाणा. 
४) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
५) रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 
६) रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 
) 


७ निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


